रिचर्ड उंगर 





८2“. _ . क 
1. य २... क आया १. 


या टंतकथेतील वेल्स गावच्या लोकांना एक समस्या 
आहे: अर्ख लोकांचा गाव अशी आपली ओळख कशी 
पसायची? बाहेरच्या लोकांसमोर आपण शहाणे आहोत 
अशी प्रतिमा कशी तयार करायची? याचे उत्तर महान 
वॉर्सा शहरात मिळू शकेल असे वाटल्यामुळे बऱ्याच 
चर्चेअंती एक विशेष प्रतिनिधी मंडळ तिथे पाठवण्यात 
आले. एका घोंगडीखाली लपून बसलेली लहान रेचेल 
नकळतच या मंडळात सहभागी होते. 
वॉर्साला पोहोचल्यावर, प्रतिनिधीमंडळाने आपल्या 
समस्येचे उत्तर काढण्यासाठी अनेक विचित्र कल्पना 
लढवल्या. मग त्यांना आपल्या विचारांतील फोलपणा 
लक्षात आला. त्यांची गाडी वॉर्सा ग्रंथालयासमोरून 
जाताना रेचेलला एक भन्नाट कल्पना सचली. 
रेचेलने आपली सामान्य बद्धी वापरून एक असे उत्तर 
शोधत्रे, ज्यामळे बाहेरच्या लोकांना चेल्मचे लोक मर्ख 
नाहीत, शहाणे आहेत, हे पटू शकेल. 


रेचेलचे ग्रंथालय 








मराठी अनुवाद: सुशील मेन्सन 


“चेल्मचे लोकहो, आपल्या लोकांची एक गंभीर समस्या आहे!” 
सायम्मन सुताराने गावच्या चोकात जमलेल्या लोकांना उद्देशून म्हटले. 
“काल, म्रिन्स्कच्या एका प्रवाशाने मला विचारलं की चेल्मचे लोक रात्रीच्या 
जेवणाच्यावेळी न्याहारी करतात आणि न्याहारीच्यावेळी रात्रीचं जेवण 
जेवतात, हे खरंय का? तेव्हा मी उत्तर दिलं, “अर्थात,” मग तो हसायला 
लागला. आणि एवढंच नाही, आज सकाळीच, लूब्लिनचा एक हमाल 
कुणालातरी सांगत होता: चेल्मचे लोक इतके मूर्ख आहेत की ते पायमोजे 
हातात घालतात आणि हातमोजे पायात!” 





“पण सायमन,” पाणी वाहाणारा इड्झ़ी म्हणाला, “यात काय समस्या आहे? खरंच आहे 
हे....हिवाळ्यात आपत्रे लोक असंच करतात.” 


खरं असो वा नसो,” सायमन उत्तरला, “आपण मूख आहोत, हा बाहेरच्या लोकांचा समज 
आपण पुसून टाकला पाहिजे.” 
सर्व गावकऱ्यांनी माना डोलावल्या. पण बाहेरच्या लोकांना आपण शहाणे आहोत, हे कसं 
/। समजवायचं? खूप वाद-विवादानंतर, त्यांनी वॉर्साला एक खास प्रतिनिधीमंडळ पाठवायचे ठरवले. 
'है वॉर्सासारख्या मोठ्या शहरात आपल्या समस्येचे उत्तर मिळेल, अशी कारणमिमांसा त्यांनी केली. 





चेल्मचे लोक आपले महत्त्वाचे निर्णय घेताना प्रोठांना 
गवताच्या काडीने चित्र काढायला सांगत. वॉर्साला कोण 
जायचं, हे ठरवण्यासाठीदेखील त्यांनी चित्रे काढली. 
सायमनने आपल्या सुंदर चित्राने सर्वांना मंत्रमुग्ध केले. 
इइझी आणि करियम यांची चित्रेसुद्धा छान होती. मग 
सायमन, इझ्झी आणि मरियम यांना विशेष प्रतिनिधी 
मंडळासाठी निवडण्यात आले. 








क 
>. 4 ७ ति 
०४ क%य 
हकक 





पढल्या दिवशी सकाळी, विशेष प्रतिनिधी मंडळ वॉर्साला 
जायला निघाले. ते इझ्झीच्या गाडीत बसताच, सायमनला 
त्याच्या बाजला ठेवलेल्या घोंगडीत काही हालचाल दिसली. त्याला 
वाटले की रस्त्यातील खड्ड्यांमुळे हालचाल होत असावी. पण 
काही क्षणांनंतर, त्याला घोंगडीच्या आतून एक शिंक ऐकू आली. 
त्याने घोंगडीचा एक कोपरा पकडून वर केला. 








क. ** कै. ०२१५१ शै जं ह... 3१ 
मोन र 23 ५८ 
ं - “ 0 ४४४१ १ 
(१. 1 पद 
१. व 
क ७ 3 भ *्ञ 11 ना * । | 
र. १ ३क- ८ &७- र अं 
ब 


क-2” र 


१-७ ८५ 


“रेचोतला” 

“हॅलो बाबा. वॉर्साच्या प्रवासासाठी आजचा दिवस मस्त आहे, हो 
की नाही?” 

“पण तू येऊ शकत नाहीस....म्हणजे....त तुझ्या आईला 
घरकामात मदत करायला हवीस ना?” सायमन म्हणाला. 

“आईला आज माझी गरज नाही. पण काळजी करू नका, बाबा, 
मी तम्हाला काही त्रास देणार नाही. मी माझा वेळ घालवायला सोबत 
काहीतरी आणलंय.” रेचेलने घोंगडीच्या घडीतन एक प्स्तक बाहेर 
काढून बाबांना दाखवले. ती एक रहस्यमय काटंबरी होती. 

सायमनला राग आला. “ठीकाय, रेचेल, त आमच्यासोबत येऊ 
शकतेस. पण तक्षात ठेव, आम्ही व्यापार-धंद्यासाठी चाललोय 
ल्युबल्स्की रोडवर मिठाईच्या दुकानात आपण थांबायचं नाही.” 

“धन्यवाद, बाबा!” सायमनला मिठी मारत रेचेल म्हणाली आणि 
मग ती आपल्या रहस्यमय कादंबरीच्या जगात बडन गेली 








सकाळ आणि दुपारच्या प्रवासानंतर, धुळीने माखलेले हे प्रवासी वॉर्सा 
शहरात पोहोचले. वद्ध आणि तरूण, हमाल, पायी चालणारे लोक, हसत- 
खिदळत मोठयाने ओरडत आपापल्या कामासंबंधी गप्पा मारणारे विद्वान 
अशा साऱ्यांची शहरात खूप गजबज होती 

इइझीने आपल्नी गाडी सावलीत उभी केली. उंच इमारतींकडे पाहून तो 
म्हणाला, “हे बघा जरा! घरं किती उंचच उंच आहेत! एवढ्या उंचावर तर 
पक्षीसुद्धा उडू शकणार नाहीत. माझ्या मते, आपण चेल्ममध्ये अशी घरं 
बांधली तर कुणीही मग आपल्या शहाणपणावर शंका घेणार नाही.” 

“पण अशा घरात कुणाला राहावसं वाटेल?” मरीयम म्हणाली. “मी 
तर नाही राहाणार. एवढ्या उंचावरून मी साराच्या अंगणात काय चाललंय 
हे वाकून बघू शकणार नाही, सेल्माच्या स्वयंपाकघरातून येणारे खमंग 
वास घेऊ शकणार नाही.” 

मरीयमचे मत सर्वाना पटले. ते पुढे चालू लागले.... 





थोड्या वेळाने, रस्ता अरुंद झाला आणि इमारतींची जागा 
दुकानांनी घेतली. एका दुकानातून उंच टोपी, आकर्षक कोट आणि 
चमकदार बूट घातलेला एक सभ्य माणूस बाहेर पडला. 


“त्या माणसाला बघा!” इझ्झी उद्गारला. “मला खात्री आहे की 
चेल्ममधल्या प्रत्येकाने असा वेश घातला तर आपल्याला कुणी मूर्ख 
म्हणणार नाही.” 


“पण इझ्झी,” सायमन म्हणाला, “तू त्या उंच टोपीचं काय 
करशील? तू सहजपणे तिला हुकवर टांगू शकत नाहीस. तू त्यात हात 
घालून ऊब मिळवू शकत नाहीस, माझ्या लोकरीच्या टोपीत करतोस 
तसं. आणि चेल्ममध्ये पाण्याने भरलेले इतके खड्डे आहेत की 
कुणाचेही बूट जास्त वेळ चमकदार राहूच शकणार नाहीत.” 





सायमनचे मत सर्वाना पटले. ते पुढे चालू लागले. 





दरवळत होते. 
मरीयम म्हणाली, “तो दुकानदार बघा मासे तोलरायला कसा तराजू वापरतोय! 
चेल्ममध्ये असा तराजू असता तर सगळे आपल्याला शहाणे समजले असते.” 
“पण मरीयम,” इड्झी म्हणाला, “काय फायदा? चेल्ममधला कुणीही मासा 
स्वत:ला तराजुवर ठेवणं पसंत करणार नाही. त्यांना नदीत पोहायला जास्त आवडेल.” 
इडइ्झीचे मत सर्वांना पटले. ते पुढे चालू लागले. 





आभाळात सूर्य ढळू लागला. सायमन, इझ्झी आणि मरीयमना 
जाणवले की चेल्मला परतायला हवं. पण रिकाम्या हातांनी परतणे 
त्यांना प्रशस्त वाटले नाही. प्रवास सुरू ठेवायचा की परतायचे हे 
ठरवता न आल्यामुळे प्रतिनिधीमंडळ तिथेच थांबले. 


आपण कुठे थांबलो आहोत, हे रेचेलने पाहिले. तिने गाडीबाहेर 
उडी घेतली. “बाबा, ही जागा माझ्या ओळखीची आहे.” मग तिने एक 
शोभिवंत दरवाजा असलेल्या इमारतीकडे बोट दाखवले. “मी इथे 
आईसोबत पूर्वी आले होते. हे एक ग्रंथालय आहे.” 

“हे काय आहे?” “ 


“ग्रंथालय, बाबा. असंख्य पुस्तकांची जागा.” “ 








“पण या जागेतून आपल्याला काय मदत मिळेल?” सायमनने 
विचारले. 

“सगळी मदत मिळेल!” रेचेल उत्तरली. “विचार करा, बाबा. 
चेल्ममधला सर्वात शहाणा माणूस कोण आहे?” 

“अर्थात, आपला पुजारी,” संकोच न करता सायमन उत्तरला. 

“आणि आपले पुजारी सतत काय करत असतात -म्हणजे ते 
इतरांना मदत करण्यात किंवा पूजा करण्यात व्यस्त नसतात तेव्हा?” 

सायमन एक क्षण गोंधळला. इतक्यात, दोन माणसे पुस्तके घेऊन 
ग्रंथालयातून बाहेर पडल्याचे त्याला दिसले आणि त्याच्या डोक्यात काही 
चमकून गेले. “पुजारी त्याची पुस्तक वाचत असतो!” 

“अगदी बरोबर!” रेचेल म्हणाली. “मग चेल्मचे लोक शहाणे आहेत 
हे जगाला दाखवायला चेल्मचं एक स्वत:चं ग्रंथालय असायला हवं!” 





मग रेचेल पुढे सरकत्री आणि ग्रंथालयाच्या इमारतीत गायब झाली. 





सायमन, इझ्झी आणि मरीयम शांतपणे रेचेलच्या कल्पनेवर 
विचार करू लागले. चेल्ममध्ये ग्रंथालय! ग्रंथालयाच्या कल्पनेत कुणी 
खोट काढू शकत नव्हते. काही वेळाने रेचेल बाहेर आली. तिने हातात 
एक बारीक पुस्तक घट्ट धरून ठेवले होते. 

सायमनने त्याच्या शीर्षकावर तिरपी नजर टाकली: 

“पण बाकी पुस्तकांचं काय?” तो म्हणाला. 
“एका बारीक पुस्तकाने काम भागणार नाही. आपल्याला या 
ग्रंथालयातली सगळी पुस्तकं घेऊन जायला हवीत चेल्मला!” 

“पण बाबा, आपण सगळी पुस्तकं घेतली तर वॉर्साच्या लोकांना 
वाचायला काही उरणारच नाही. ऐका माझं. आपण या एका 
पुस्तकापासून सुरुवात करू.” 

सायमनला पटले नाही. पण वाद घालण्यात वेळ गेला असता. 
सूर्यास्त होत होता आणि त्यांना लांबचा प्रवास करायचा होता. 











ते चेल्मला पोहोचले तेव्हा पहाट होत होती. एवढ्या 
पहाटेसुद्धा सगळे गावकरी त्यांचे स्वागत करायला चोकात गोळा 
झाले होते. 

“हे काय?” रिकामी गाडी बघून हर्शेल टेलर म्हणाला. 
“चेल्ममधून प्रवास करणाऱ्या लोकांना इथत्रे लोक शहाणे आहेत, 
मूर्ख नाहीत हे पटवून देण्यासाठी काय आणलंत तुम्ही?” 


“दाखव त्यांना, रेचेल,” सायमन म्हणाला. 








रेचेलने वॉर्सा ग्रंथालयातून आणलेले पुस्तक दाखवले. तिने ते 
पाण्याच्या पंपाजवळ रचलेल्या विटांवर ठेवले 


सर्व गावकरी पुस्तकाकडे टक लावून पाहू लागले. नक्कीच काही 
जादू असावी त्या पुस्तकात, त्यांच्या मनात आले. विशेष प्रतिनिधी 
मंडळाने वॉर्सातून हेच का आणलं असावं? हा चमत्कार गायब होईल 
या भयाने गावकऱ्यांनी आपल्या डोळ्यांच्या पापण्याही लवू दिल्या 
नाहीत. 


थोड्या वेळाने सायमन पुटपुटला, “रेचेल, लोकांना धीर धरवत 
नाहीये. त्यांना वाटतंय की आपल्यात्रा अपयश आलंय. त्यांना वाटतंय 
की हे पुस्तक काय करू शकणार आहे!” 





“बरोबर बोलताय बाबा. काहीतरी केलं पाहिजे.” 


* 


«५. |. 
र 


- 
क. शी 
न 
कू ह 
क्क 
$ न 
8 1. 
$ क 
ष 
“ 
र 


- 3१२९ . ४७७ पळ 
र, “र 

25... दा. 
<& 


क |“... 

न... 

र ा 

ब्ध | ठ 
क क 
« '३.- -- 

ह. “३ 

> -...34 डा 22225 जा 

> शह 


72/०००- 


स. 
ळी क 
कज 
वं 
र व 
ह ६.३ हे ल, प . आरे 
० १ आल श् 
2 ज्य ऱ्म्किज क 
<<... नश .. 


- ल 


७०५ हर १ 


व” की 


रेचेल घरी पळाली आणि आपले एक आवडते पुस्तक घेऊन आली. मग ती 
विटांकडे गेलरी आणि मुद्दाम ते पुस्तक आधीच्या पुस्तकाशेजारी ठेवले. मग अचानक, द 
काहीतरी जादू झाली.... 

“माझ्याकडेसुद्धा एक पुस्तक आहे. नुकतंच वाचलं मी,” विणकर सारा म्हणाली. 

“मीसुद्धा एक पुस्तक दान करीन,” हर्शेल टेलर ओरडला. 

“आणि मीसुद्ा!” संगीतकार राफेल मध्येच म्हणाला. “ 

“आपल्याला पुस्तकं ठेवायला कपाटांची गरज लागले,” सायमनने घोषणा केली. 
मग पुस्तकांच्या शेल्फ बनवण्यासाठी तो आपल्या कार्यशाळेत गेला. 

“आणि भिंती आणि छताला विसरू नकोस,” इझ्झी सायमनला म्हणाला. 

लवकरच चौकात गावकऱ्यांची लगबग सुरू झाली आणि चौक जिवंत झाला. 
काहींनी नव्या शेल्फवर पुस्तके रचून ठेवली. काहींनी कपाटाच्या सभोवती भिंती 
उभारल्या. इतर काहींनी टेबल-खुर्च्या आणल्या. 





झाले. त्यांनी 


त्यात्रा रेचेलचे ग्रंथालय असे नाव दिल्रे. लोक दररोज पस्तकांची 


बरे 


देवाण-घेवाण करायला ग्रंथालयात येऊ लागले. पाणी वाहाणारा 


बडे 
ग्रंथालयाच्या भिंतिंच्या आत आला. 


।्>े 


आपल्या नव्या ग्रंथालयामुळे चेल्मचे लोक खश 


येत असे. कारण हळूहळू रेचेलचे ग्रंथालय एवढे मोठे झाले की तो 


पाण्याचा पं 


पस्तके घेऊन जात नसे. तो तिथे गावच्या पंपाने पाणी भरायला 


।्>े 


इडइझी तिथे दिवसातून तीन वेळा फेऱ्या मरू लागला. तो नेहमीच 





समास 





